बंदरात मोठया प्रमाणात गाळ उपसणी या 
योजनेसाठी मागणी क्र. बी-७, मुख्य लेखाक्ीर्ष 
३०५१, बंदरे व दीपगृहे (३०५१०७३२) या 
लेखाशीर्षाखाली सन २०१४-१५ साठी निधीचे 
वितरण 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पीएळएन ०७१४/प्र.क्र. १८०/बंदरे-२ 
३० वा मजला, सेंटर-१ ,जागतिक व्यापार केंद्र ; 
कफ परेड, मुंबई ४०० ००५. 
तारीख: १ जानेवारी,२०१५ 


वाचा - 


१) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
ममेबो/मुकाअ/लेखा/ ३०५१०७३२/३२६, दिनांक ६.९.२०१४ व दिनांक ७.११.२०१४. 


शासन निर्णय- 

बंदरात मोठया प्रमाणात गाळ उपसणी या योजनेकरिता, “मागणी क्र. बी-७, लेखाशीर्ष क्र. 
३०५१- बंदरे व दीपगृह, (१९०), सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना सहाय, (०१)(०५) बंदरात 
मोठ्या प्रमाणावर गाळ उपसणी (राज्य) (योजनांतर्गत) (३०५१०७३२), ३१, सहायक अनुदान (वेतनेतर)” 
या लेखाशीर्षाखाळी सन २०१४-१५ मध्ये अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या रु. ४.५० कोटी तरतुदीपैकी 
६०% च्या मर्यादेत रु. २.७० कोटी (रु. दोन कोटी सत्तर लाख फक्त) इतकी तरतूद मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 
२. सदर निधी नियमाप्रमाणे खर्च करण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र 
मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांची राहील. 
३. हा शासन निर्णय नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३६८ /१४६१, दि. १८.११.२०१४ व 
वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र. ५९६/१४/व्यय-८, दिनांक २.१२.२०१४ नुसार त्या विभागाच्या 
सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएलएन ०७१४/प्र.क्र. १८०/बंदरे-२ 


Gs सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०१०११७०३०६३८२९ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


: Digitally signed by Sandip 
S a al d | p Shamrao Kamble 
DN: CN = Sandip Shamrao 
Kamble, C = IN, S = 


S h a m rao Maharashtra, O = Government 


Of Maharashtra, OU = Home 


Ka mM b | e bee 2 5.01.01 17:34:44 
(सं. शा. कांबळे) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई (५ जादा प्रतींसह) 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा), मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


. वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
. नियोजन विभाग (का. १४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. प्रधान सचिव (बंदरे), गृह विभाग. 

. सह सचिव (बंदरे) गृह विभाग. 

९. 


अवर सचिव, बीयुडी-१, गृह विभाग. 


१०. निवड नस्ती(बंदरे-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


